RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ३१ ]] 


मंगळवार, मार्च १२, २०१ ९ / फाल्गुन २१ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मार्च २०१९ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एमपीएससी. १११७ / प्र.क्र . २२२ / आठ.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२० चा खंड ( ३) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट ) विनियम, १९ ६५ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करीत आहेत : 
१ . 

ह्या विनियमांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट ) विनियम, २०१ ९ असे संबोधण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (विचारविनिमयापासून सूट) विनियम , १९ ६५ सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमांक ३३- झेड 
येथील नोंद वगळून त्या ऐवजी खालीलप्रमाणे नोंद समाविष्ट करण्यात यावी 

३३- झेड. (१ ) महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
व रुग्णालयाशी संबंधित खालील पदे ३१ मार्च २०२० पर्यंत : 

( अ ) प्राध्यापक ( गट - अ ) ; 
( ब ) सहयोगी प्राध्यापक ( गट - अ ) ; 

( क ) सहायक प्राध्यापक ( गट - ब ) . 
( २ ) महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्त शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये 
तसेच शासकीय महाविद्यालयातील दंतशास्त्र विभागाशी संबंधित खालील पदे ३१ मार्च २०२० पर्यंत 

( अ ) प्राध्यापक ( गट- अ ) ; 
( ब ) सहयोगी प्राध्यापक ( गट - अ ) ; 
( क ) सहायक प्राध्यापक ( गट - ब ) ; 
( ड ) दंतशल्यचिकित्सक ( गट - ब ). ". 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गीता कुलकर्णी, 


शासनाच्या उप सचिव . 


भाग चार - अ - ७२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च १२, २०१ ९ / फाल्गुन २१, शके १९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th March 2019 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. MPSC . 1117 /C.R . 222 /VIII.— In exercise of the powers conferred by clause (3 ) of artical 320 of 
the Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following regulations 
further to amend the Maharashtra Public Service Commission (Exemption from Consultation ) Regulations, 
1965 as follows, namely : 


1. These Regulationsmay be called the Maharashtra Public Service Commission (Exemption 
from Consultation ) Regulations , 2019 . 

2. In the Schedule appended to theMaharashtra Public Service Commission ( Exemption from 
Consultation ) Regulations, 1965 , after entry 33 -Z , the following entry shall be substituted , namely : 

“ 33 -Z . (1) The following posts under the establishmentof Directorate ofMedical Education 
and Research ,Mumbai in Government MedicalColleges and Hospitals , till the 31stMarch 2020 - 

(a ) Professor, Group - A ; 
(b ) Associate Professor, Group - A ; 

(c ) Assistant Professor, Group - B . 
( 2 ) The following posts related to dental science under the establishment of Directorate of 
Medical Education and Research , Mumbai, in the Government Dental Colleges and Hospitals 
and Government Medical Colleges and Hospitals till the 31st March 2020 : 

( a ) Professor, Group - A ; 
(b ) Associate Professor, Group - A ; 
(C) Assistant Professor , Group - B ; 
( d) Dental Surgeon , Group - B .". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GEETA KULKARNI, 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


